राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई येथील 
स्त्रीरोग व प्रसुती शास्त्रज्ञ (विशेषज्ञ), गट-अ 
या संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राकावि-२०१६/ प्र.क्र.१९५/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई- ४००००१. 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा :- 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः राकावि-२०१६/ प्र.क्र.१९५/सेवा-१, 
दि.०१ जून, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

वरील वाचा येथे नमूद शासन निर्णय क्र. राकावि-२०१६/ प्र.क्र.१९५/सेवा-१, दि.०१/०६/२०१८ 
मध्ये अनु क्र.१ मधील रकाना क्र.५ मधील सध्याची पदस्थापना “राज्य कामगार विमा रुग्णालय, 
नागपूर” ऐवजी “वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, रा.का.वि.यो. नागपूर” असे वाचण्यात यावे. तसेच अनु 
H.2 मधील रकाना क्र. ५ मधील सध्याची पदस्थापना “रुग्णालय, वरळी” ऐवजी “वैद्यकीय अधिक्षक, 
रा.का.वि.यो. रुग्णालय, वाशी” असे वाचण्यात यावे. 


वरील नमूद Gases शासन निर्णयात व सदर शुध्दीपत्रकातील आदेशात इतर उक्त 
बदलाऐवजी कुठलाही बदल करण्यात आलेला नसून सदर शासन निर्णयान्वये संबंधित अधिकाऱ्यांना 
त्वरीत कार्यमुक्त करुन दिलेल्या बदली ठिकाणी त्वरीत रुजू करुन घ्यावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१०१६४७३०२२१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Sanjay R More 
R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
a ny a y ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7256abb8dd472637941e581488fb02 


More aN asm 
(सं. रा. मोरे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राकावि-२०१६/ प्र.क्र.१९५/सेवा-१ 


२. संचालक (प्रशासन/वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

३. वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, राज्य कामगार विमा योजना, नागपूर. 

४. वैद्यकीय अधिक्षक, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, वाशी/औरंगाबाद/नाशिक. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/औरंगाबाद/नाशिक/नागपूर. 

८. निवडनस्ती (सेवा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


